मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ 
आशियाई विकास बँक (५७) अर्थसहाय्य 
अंतर्गत नाशिक जिल्ह्यातील रस्त्यांची 
quad! करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.१४२ /बांधकाम-४ 
बांधकाम भवन, ५वा मजला, 24 मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक: ०३ मार्च, २०२३ 


वाचा: 


शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकःग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना- 
९, दिनांक २८ ऑक्टोबर , २०१५. 

शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकःमुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम- 
४, दिनांक ०६ जानेवारी , २०२२. 

शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकःमुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.०७/बांधकाम- 
४, दिनांक २१ एप्रिल, २०२२. 

शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकःमुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.१९/बांधकाम- 
४, दिनांक २६ सप्टेबर, २०२२. 

शासन परिपत्रक ग्रामविकास विभाग क्र. मुग्रायो /२०२२ /प्र .क्र४६९/बांध-४, 
दिनांक २० ऑक्टोबर ,२०२२ 


टि | 
— 


x 


AN 
— 


ee 


Co 
— 
~~ 


मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे 
पत्र क्रमांकः मु.अ./प्रमंग्रासयो/ २१९ /2023, दिनांक १२ जानेवारी ,२०२३. 


Tae) 
~n 


मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे 
पत्र क्रमांकः मु.अ./प्रमंग्रासयो/ ३४१ /2023, दिनांक २३जानेवारी ,२०२३. 


cS 


शासन निर्णय: 

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ आशियाई विकास बँक (ADB) अर्थसहाय्य 
अंतर्गत नाशिक जिल्ह्यातील रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 
किंमतीस खालील नमुद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.१४२ /बांधकाम-४ 


तालुका 


पॅकेज क्रमांक 


कामाचे नाव 


लांबी 
(कि.मी.) 


अंदाजित 


किंमत(रू. 


लक्ष) 


५ वर्ष 
देखभाल 
दुरूस्ती 

किंमत(रू. 
लक्ष) 


येवला 


ADB-NAS 
(II) -09 


देवळाणे, देवठाण ते पिंपळखुटे 
(बु.), चव्हाण वस्ती रस्ता (TR- 04, 
VR-&4,208) (भाग- देवळाणे ते 
देवठाण, इजिमा -१८८ रस्ता 


१०.०६० 


७०७.६६ 


३२.१६ 


येवला 


ADB-NAS 
(Il) -02 


देशमाने(बु.), शिरसगांव लौकी, 
लौकी शिरसगांव, आडगाव रेपाळे 
रस्ता (TR-92, ODR- 
984,83,VR-3) 


943.090 


९१०.७७ 


३८.७८ 


सिन्नर 


ADB-NAS 
(Il) -०३ 


मिठसागरे ते रामपुर, सिन्नर ता. 
हद्द-प्रजिमा-१६४ (हंडेवाडी रस्ता) 
(13-०८, ५३-४९, रस्ता 


८.५०० 


488.09 


२४.२४ 


मिठसागरे ते शिदेवाडी श्रीरामपुर 
ते सांगवी (प्रजिमा-१६४) रस्ता 
(13-०७, VR-929) 


११.०७० 


७५२.१३ 


32.93 


सिन्नर 


ADB-NAS 
(II) -o8 


वावी, शहा ते सिन्नर तालुका हद्द 
(वेळापुर) रस्ता (TR-08, VR- 
९८,२४४,२५) 


१२.९६० 


८९१६८ 


३७.४९ 


निफाड 


ADB-NAS 
(Il) -०५ 


UIST -&9 F कुरडगाव ते काळे 
वस्ती रस्ता (MRL-92, VR-963, 
934) 


3.940 


२३२३.२६ 


९.७१ 


प्रजिमा-१०६ ते भेडाळी ते 
बागलवाडी (श्रीरामपुर) रस्ता 
(MRL-98, VR-4&,(92) 


3.380 


२४८.५३ 


९.४२ 


नांदगांव 


ADB-NAS 
(l) -०६ 


हिसवळ बु. शास्त्रीनगर, TAL 
नवसारी, खादगांव, कुंदलगांव 
रस्ता (TR - 92, ODR-202, VR- 
42,83,8) (भागहिसवळ 
बुशास्त्रीनगर व प्रजिमा -८२ ते 
कुंदलगांव रस्ता) 


१३.३८० 


९१५.२७ 


80.83 


नादगांव 


ADB-NAS 
(II) -ol9 


साकोौरा, डोरलीपाडा, जामदरी, 
वेहळगाव, अमोदे, बोराळे ते 
तालुका हद्द रस्ता (TR-09, ODR- 
१५१ ,/-७८, १५७,७७) (भाग 
साकोरा ते डोरलीपाडा अमोदे 
फाटा ते बोराळे नादगांव ता. हद्द 
रस्ता) 


१२.५०० 


९३४.०९ 


४०.५९ 


१० 


देवळा 


ADB-NAS 


देवपुरपाडा ते फुलेनगर ते वासोळ 


४.०३० 


२९४.८२ 


१२.२४ 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.१४२ /बांधकाम-४ 


अ.क्र. | तालुका | पॅकेज क्रमांक कामाचे नाव लांबी | अंदाजित ५ वर्ष 
(कि.मी.) | किंमत(रू. | देखभाल 
लक्ष) दुरूस्ती 
किंमत(रू. 
लक्ष) 
(Il) -०८ मांगवाडी रस्ता (MRL-2,VR-38 ) 
११ प्रजिमा-५४ (विठेवाडी) ते 
झिरेपिंपळ, वाखारी दहीवड, 
उमराणे रस्ता (11-१०, ODR- ४.२०० | ३०४.३५ १६.३६ 
२०४) (भाग प्रजिमा -१२९ ते 
दहीवड) 
१२ प्रजिमा - १३ गावंध ते बरडापाडा, 
aS , होमपाडा, फणसपाडा, 
ADB-NAS | चिकाडी, वडपाडा, देवीचामाळ, 
पेठ ता त १६.६५० | १४८९.९१ ५७.९६ 
(II) -०९ वाझवड ते त्र्यंबक तालुका बॉर्डर 
रस्ता (TR-93, SAAT 93, ग्रामा- 
४५,७२) 
१३ प्रजिमा ९५- पिपंळगाव , जळगांव 
(ग), बेळगांव, तळवाडे, रावळगांव | ६.२४० | ४४१.५४ १७.५४ 
रस्ता (TR-08, VR-989,202, 9) 
१४ राममा १६०एच (वडगांव) ते 
वा. ADB-NAS oe eee aie 
मालेगाव र , डाबली रस्ता (MRL- | ५.८९० | ४४०.१२ १९.१८ 
०९, VR-982) 
१५ रावळगांव, दुंधे, कटुरे खु.ते कटुरे 
बु.रस्ता ६.२०० | ४५६.२२ १८.६२ 
(11-१०,/३-१९९,२४४), 
१६ राममा १६०एच ते गरबड (दहिदी), 
ह डाल ADB-NAS निमशेवाडी, काकुर्डी ते वडेल 
मालेगाव si 99.280 | 289.22 ३३.८२ 
(Il) -११ रस्ता) 
TR-99, VR-928,82,9§0,28, 
१७ प्रजिमा- १५ ते कास रस्ता (TR- 
व्यव ७.०२० ६६५.०० २९.२२ 
श्वर | ADB-NAS 26, VR-99§ ) 
१८ (Il) -१२ रामा-२३ चौरापाडा, मनीपाडा 
ante ९.२०० | ८३१.३४ ३६.३७ 
रस्ता (11-२१, VR-9¥9,929), 
१९ कावनई रायांबे, काव्होळे अवळी 
दुमाला ते रामा -२३ रस्ता (TR- | ९.४६० | ७०५.६१ ३०.०३ 
इगतपुरी ADB-NAS १६, ७३-१७८) 
२० 3 (Il) -93 वाडीवहे ते माळेकरवाडी- 
लहांगेवाडी रस्ता (MRL-9, VR-) | ५.०५० | ३७३.१७ १६.४९ 
(भाग वाडीवहे ते लहांगेवाडी), 
२१ दिंडोरी ADB-NAS बंधारपाडा ते करंझखेड रस्ता 
दिंडोरी =a 40.900 | (943.23 33.28 
(Il) -98 (TR-9&, ODR-908), रस्ता 


पृष्ठ ७ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.१४२ /बांधकाम-४ 


अ.क्र. | तालुका | पॅकेज क्रमांक कामाचे नाव लांबी । अंदाजित ५ वर्ष 
(कि.मी.) | किंमत(रू. | देखभाल 
लक्ष) दुरूस्ती 
किंमत(रू. 
लक्ष) 
२२ रामा -२९ (मडकीजांब) इंदोरे ते 
गायाचीवाडी रस्ता ८.३८० | ६२०.२२ २७.६४ 
(11-०७) 
२३ बोहाटे माळेवाडे Var ते भिलवड 
रस्ता ८.५६० ६२८.२५ २९.०९ 
बागलाण | ADB-NAS (TR-29, ODR-02) 
बागलाण ss 
२४ (Il) -१५ पिपळकोठे, सोमपुर, श्रीपुरवडे ते 
वरचे टेंभे रस्ता 11-०३, ODR- | ७.७१० | 449.99 २५.१९ 
०२) 
२५ प्रजिमा -०५ (मालगव्हाण) ते 
बंधारपाडा रस्ता ४.००० | २९७.८८ १३.३० 
(TR-92, ODR-93§) 
२६ सुरगाणा ADB-NAS_ | रामा-२२ (सुरगाणा) ते सातभाबड 
सुरगाणा ihe 
(Il) -१६ रस्ता ४.००० । २९८.०५ १३.१६ 
(11-१७, 091१-८३, ५३-७९, ९९) 
२७ रामा -२२(गुही) ते मांधा रस्ता 
७.००० ५२२.४५ 23.08 
(MRL-92, VR-94¢) 
२८ एकरुखे ते होरीसलायबल (धोडाबे 
ते होरीसलायबल) रस्ता (MRL- । ४.१२० | ३०६.५१ १२.४७ 
चांदवड | ADB-NAS 
चांदवड ree — २६), 
२९ पिपळद ते वाहेगावसाळ तळेगाव 
रोही रस्ता (11-१२) त वर ee 
30 कळवण ADB-NAS । प्रजिमा -०८ (अभोणा) ते भगुर्डी, 
(Il) -१८ Uae, देवळेवणी ते पळसदर | १०.६०० | ७७०.२३ ३४.२० 
रस्ता (11-०५, VR-990,409,88) 
एकूण 
एकूण कामे ३० = q a 4 Pore 


. सदर कामे ग्राम विकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 


संस्थेमार्फत, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्राम विकास विभागाच्या अटी व 


शर्तीवर कार्यान्वीत करण्यात यावीत. 


. मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), पुणे, संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) व संबंधित 


कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांक 
ग्रासयो-२०१८/प्र.क्र.२३९/बांधकाम-१, दि.२५.१०.२०१८ तसेच शासन पत्र क्रमांक मुग्रायो 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.१४२ /बांधकाम-४ 


२०१९/प्र.क्र.9३/बांध-४ दिनांक २२ जानेवारी,२०१९ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार 


प्रत्येक रस्त्याला तांत्रिक मान्यता द्यावी. 


३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था व मुख्य अभियंता तसेच 
संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी रस्त्याचे दर्जोन्नती करण्यासाठी ई-टेंडरिंग 
करुनच कार्यारंभ आदेश देण्यात यावेत. 


४. प्रस्तुत कामास तांत्रिक मंजुरी देण्यापुर्वी व काम सुरु करण्यापुर्वी पुढील बाबींची पुर्तता 
करण्यात यावी. 


i) 


iD 


vi) 


तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापुर्वी रस्त्याच्या कामाचा वाव, Pavement Design 4 
Hydraulic Calculations पुनश्च: काटेकोरपणे तपासण्यात येवुन त्याप्रमाणे संकल्पन 
निश्चित करण्यात यावे. 


सदर रस्त्यासाठी लागणारी जमीन या विभागाच्या ताब्यात आहे याची खातरजमा 
करुन घ्यावी. खाजगी जमीन अथवा वन विभागाची ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्‍यक 
असलेल्या रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येवु नयेत, याबाबत पुन:श्च खात्री करण्यात 
यावी. 


तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या प्राधिकाऱ्याने हे काम कोणत्याही पाटबंधारे/जल विद्युत 
पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या जलाशयाखाली जाण्याची शक्यता नाही किंवा अशा 
प्रकल्पांमुळे या कामावर कोणताही परिणाम होणार नाही याची खात्री करावी. 


अंदाजपत्रकामध्ये कामाची मराठीमधुन माहिती दर्शविणाऱ्या फलकाची तरतुद केलेली 
असावी. 


प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकात प्रत्येक दराचे वर्णन / दर / दर पृथ:करण/ 
रक्‍्कम/दर पृथ:करणातील गृहित धरलेली अंतरे व अनुषंगिक इतर बाबी तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर तपासणे अनिवार्य 
आहे. या संदर्भात शासनाचे कोणतेही उत्तरदायित्व असणार नाही. 


तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने कामामध्ये प्रस्तावित वाव अन्य 
कोणत्याही योजनेत/ कार्यक्रमात समाविष्ठ नाही तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ इत्यादी 
तत्सम यंत्रणेकडे मंजुर नाही, याची खातरजमा करावी. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.१४२ /बांधकाम-४ 


शो) सदर कामांना प्रचलित दरसूचीनुसार तांत्रिक मंजूरी देण्यात यावी. 


vil) सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या 
संगणक प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 


x) सदर कामे डोंगरी/ आदिवासी / नक्षलप्रभावीत क्षेत्र अथवा साखर कारखान्यापासून 
१५ कि.मी. त्रिज्या क्षेत्रांमध्ये शासनाच्या प्रचलित निर्णयानुसार येत असल्याबाबत 
तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांने तपासणी करुन 
दरपृथ:करणामध्ये त्यानुसार तरतुद केले बाबत खातर जमा करावी. याबाबतची सर्व 
जबाबदारी ही संबंधित तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकारी/ 
अभियंत्याची राहील. 


०२. सदर कामावरील खर्च अ) बाहय हिस्स्यासाठी लेखाशिर्ष “मागणी क्र. एल-७, 
५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च ०४, जिल्हा व इतर मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (०२) 
बाहय सहाय्यित प्रकल्प (०२) (09) अशियायी विकास बँक सहाय्यित ग्रामीण रस्ते विकास पायाभूत 
सुविधा प्रकल्प (बाह्यहिस्सा ७० %) (कार्यक्रम) ५३ मोठी कामे सी. आर. सी. ५२५४ ५२९८ व ब) राज्य 
हिस्स्यासाठी लेखाशिर्ष “मागणी क्र. एल-०७, ५०५४, मार्ग व पूळ यावरील भांडवली खर्च ०४, 
जिल्हा व इतर मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (02) बाहय सहाय्थित प्रकल्प (०२) (02) अशियायी 
विकास बँक सहाय्यित ग्रामीण रस्ते विकास पायाभूत सुविधा प्रकल्प (राज्यहिस्सा ३० %) (कार्यक्रम) 
५३ मोठी बांधकामे, सी. आर. सी- ५२५४ ५३०४” या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या एफण.1]1401990109.४0०५९.11 या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३०३१२५३२६७८२० असा 
आहे. हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PATIL 
PRASHANT VINAYAKRAO 
Date: 2023.03.03 17:36:53 +05'30' 


(प्र. वि. पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१) मा. विधानसभा सदस्य, मा. विधानपरिषद, सदस्य. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.१४२ /बांधकाम-४ 


) अ.मु.स.(ग्रा. वि. व पं. रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

) aaa (4. 4. ग्रा. स. यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) जिल्हाधिकारी,नाशिक. 

) खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय मुंबई-३२. 
) 

) 

) 


मुख्य अभियंता, (प्र. मं. ग्रा. स. यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 

मुख्य कार्यकारीअधिकारी, जिल्हापरिषद,नाशिक. 

अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, नाशिक 

विभाग, नाशिक. 

९) कार्यकारी अभियंता (प्र. मं. ग्रा. स. यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, 
जिल्हा नाशिक. 

qo) कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद,नाशिक. 

११) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिकबांधकामविभाग,नाशिक. 

१२) जिल्हाकोषागार अधिकारी, नाशिक. 

१३) माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्रीग्रामसडकयोजना, महाराष्ट्रराज्य. 

१४) निवड नस्ती, कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


